संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या पुणे परिक्षेत्रातील 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या 
जिल्हा कार्यालयातील 922 अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा : 


१२. 


शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.१८/पोल-१०, दि.२०.०२.२०१३ 
संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३२३/२०१५, दि.०४.०२.२०१५ 

संचाळक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/२१३/२०१६, दि.२२.०१.२०१६ 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६ 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.५५/पोल-१०, 
दि.२९.०२. २०१६. 

शासन शुद्धीपत्रक, गृह विभाग क्र.एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.4५/पोल-१०, 
दि.१४.०७.२०१६. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
दि.२१.०९.२०१६ 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०.०२.२०१७ 

संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आस्थायी पदे/६७/३३४/२०१७, दि.१५.०२.२०१७ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 
दि.१०.०४.२०१७ 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी 
पदे/६७/१८३८/२०१७, दि.२९.०९.२०१७ 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, 
दि.०३.१०.२०१७ 

निर्णय : 


शासन 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील एकूण 


११६८ पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी उप संचालक, सरकारी अभियोग, 


पुणे परिक्षेत्र यांच्या नियंत्रणाखालील सोबतच्या परिशिष्ट- इ मधील सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्या ५ जिल्हा कार्यालयातील १२२ अस्थायी पदांना गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१०, दि.१०.०४.२०१७ अन्वये दिनांक ३०.०९.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


देण्यात आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट- इ मधील १२२ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या आदेझान्वये शासन मंजुरी देत आहे. 
ही मुदतवाढ जी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत त्या पदांना लागू होणार नाहीत. तसेच 
शासनाने सदरहू पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेळे असतील अशा पदांना मुदतवाढ लागू 
होणार नाही. 

२. अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्यास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीने दिनांक १३.०१.२००५ रोजी मान्यता दिलेली असून, दिनांक 
92.90.2090 च्या शासन निर्णय अन्वये उपरोक्‍त ११६८ पदांचा आकृतीबंध विहित करण्यात आलेला 
आहे. सदर आकृतीबंधात या पदांचा PAA आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००)(०१) संचालक सरकारी अभियोग,संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१४०० २९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग- 
२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ४.१०.२००४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१३१७१७१११५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल — आदेझ्ञानुसार —_ 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
4 
क Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
K h h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou: i=Home Department, 
| S 7 0 r ya mM Ya 0 ost larashtra, 
2 
‘0d, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 165842688 1 bc36b968ffd0F45ce2d4 
h a e fa 0 bd3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 
Date: 2017.10.13 17:06:29 +05'30' 


(कि. शा. भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. उप संचालक, सरकारी अभियोग, पुणे परिक्षेत्र,पुणे 
३. सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोकक्‍्ता,पुणे/सातारा/सांगळी/सोलापूर/कोल्हापूर 
४. (मार्फत : उप संचालक, सरकारी अभियोग, पुणे परिक्षेत्र, पुणे) 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सातारा/सांगली/सोलापूर/कोल्हापूर 
७. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
८. निवड नस्ती, गृह विभाग, पोळ-१० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


परिशिष्ट “इ” 


सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ताय, पुणे परिक्षेत्रातील जिल्हा कार्यालये-५ 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
ण १ पुणे (पुणे शहर, पुणे सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
ग्रामीण व पुणे रेल्वे) अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १४ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक १३ 
शिपाई १ 
एकूण २२ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
१२ "सातारा सहाय्यक Wash व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता i «| 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ८ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक a. oe 
वरिष्ठ लिपिक 1 a 
लिपिक टंकलेखक ह 
rots i a 
एकूण २१ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
१३ सांगली सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ८ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक ८ 
शिपाई १ 
एकूण २१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


ares निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१७/प्र.क्र.४२/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
१४ सोलापूर (सोलापूर सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
शहर व सोलापूर [अभियोक्ता 
ग्रामीण) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ११ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक 1 १ | 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक टंकलेखक a ० 
शिपाई 1 १| 
एकूण २६ 
अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
१५ 'ोल्हापूर सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता |. ह| 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ६ 
निम्म श्रेणी लघुलेखक a. 7." 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक टंकलेखक a | 
rots a 
एकूण २१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


